भष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ अंतर्गत 
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्य/ 
शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारी व संस्थेचे पदाधिकारी 
(अध्यक्ष/संचालक/सभासद) यांच्याविरूध्द अभियोग 
दाखल करण्यास मंजूरी देण्यासाठी सक्षम 
प्राधिकारी घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अभियो-२०२१/प्र.क्र.११८/मशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ एप्रिल, २०२२ 


वाचा:- 9) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक अभियो-१३१२/प्र.क्र.३०/पुर्नबांधित-१/११अ 
दिनांक १२.०२.२०१३. 
प्रस्तावना :- 
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत या 
मथळ्याखाली निर्गमित केलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
विहीत केलेली कार्यपध्दती राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांकरीता लागू करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन Seat :- 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधनियम, १९८८ खाली अभियोग दाखल 
करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमंजूरीकरिता प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 
सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार (अ) राज्याच्या व्यवहाराशी संबंधीत 
सेवेमध्ये असलेल्या व राज्य शासनाच्या मंजूरीशिवाय सेवेतून काढून टाकता न येणाऱ्या व्यक्‍तीच्या बाबतीत त्या 
शासनाची, (ब) इतर कोणत्याही व्यक्‍तीच्या बाबतीत त्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्याबाबत सक्षम 
असलेल्या प्राधिकरणाची पूर्वमंजूरी असल्याशिवाय, न्यायालय अपराधाची दखल घेणार नाही, अशी तरतूद 
असल्यामुळे ज्यांना शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते, अशा अन्य संस्थामधील (उदा. महामंडळे/ मंडळे/ 
स्थानिक स्वराज्य संस्था) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरूध्द अभियोग दाखल करण्यास पूर्वमंजूरी 
देण्यास खालीलप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहेः- 


| शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी STAN असल्यास 


Ward Suan असल्यास 
Wate  शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी | संस्थेच अध्यक्ष /संचाळक सक्षम प्राधिकारी 
अपचारी असल्यास असतील. 


संस्थेचे (अध्यक्ष/संचाळक/सभासद) यांच्यासह 
प्राचार्य व शिक्षक/शिकेत्तर कर्मचारी अपचारी 


संबंधीत धर्मादाय आयुक्‍त/सह आयुक्त हे सक्षम 
प्राधिकारी असतील. 


असतील. 


२. भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधनियम, १९८८ खाळी अभियोग दाखल करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक १२.०२.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेली कार्यपध्दती जशीच्या तशी लागू राहील. 

३. सदरचा झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अभियो-१३१२/प्र.क्र. ३०/ 
पुर्नबांधित-१/११अ, दिनांक १२.०२२०.१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये तसेच विधी व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियो-२०२१/प्र.क्र.११८/मशि-५ 
अनौपचारीक संदर्भ क्र ११०/लाग9७1/००॥-४०/२०२१ दिनांक १५.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
सल्ल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४१२१११८२५५००८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
DATTATRAYA 


RAMBHAU KAHAR 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

. _ मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्वमा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 
६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६. मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
qo. सर्व विभागीय सहसंचलाक, उच्च शिक्षण. 
१८. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
१९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
२०. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
२३. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२४. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५. म.शि.५कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


